अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयातील संशोधन 
अधिकारी/'सांख्यिकी अधिकारी, गट-ब (राजपत्रित) 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन आदेश क्र. बदली-१२१९/प्र.क्र.११/का.१४२७, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- 99 मार्च, २०२०. 


संदर्भ :- 9) नियोजन विभागाचे आदेशा क्रमांक बदली-१११९/प्र.क्र.४०/का.१४२७, 
दिनांक ३१ मे, २०१९. 
२) नियोजन विभागाचे आदेशा क्रमांक बदली-१२१९/प्र.क्र.१२७/का.१४२७, 
दिनांक १६/०१/२०२०. 


शासन Seat :- 


श्री.र.तु.कांबळे यांची संदर्भाधीन अनुक्रमांक १ येथील शासन आदेशान्वये प्रशासकीय-नि-संशोधन 
अधिकारी, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद या रिक्‍त पदावर बदली करण्यात आली होती. 
सदरहू पदावर रुजू होण्यासाठी कार्यमुक्त होण्यापूर्वी त्यांनी त्यांची बदली सहायक जिल्हा नियोजन 
अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, बीड या पदावर करण्याची विनंती केली होती. त्याअनुषंगाने संदर्भाधीन 
अनुक्रमांक २ वरील शासन आदेशान्वये त्यांची बदली सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन 
समिती, बीड या पदावर करण्यात आली होती. श्री.र.तु. कांबळे, प्रशासकीय-नि-संशोधन अधिकारी, 
मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद या पदावर दिनांक ०१/११/२०१९ रोजी रुजू झाले आहेत. 
यास्तव संदर्भाधीन अनुक्रमांक २ अन्वये श्री.र.तु.कांबळे यांची सहायक जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा 
नियोजन समिती, बीड या पदावर करण्यात आलेली बदली सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने या आदेशान्वये 
रद्द करण्यात येत आहे. 


2. महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर सदर झासन आदेशा 


उपलब्ध करण्यात आला असून; त्याचा संगणक संकेतांक २०२००३१११५१६१२२११६ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Tushar Purushottam Hirlekar 
: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 00 i 
Tushar Purushottam >: 
é nada 


2.5.4.20=1 
H i rl e k ar 51 babace12b16b7bba3f67cca2, cn=Tushar Purushottam 
Hirlekar 


Date: 2020.03.11 17:16:22 +05'30' 


(तु. पु. हिर्लेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागूपर 
२) मा.मंत्री 'नियोजन)/ मा.राज्यमंत्री नियोजन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अध्यक्ष, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, औरंगाबाद 
४) विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय, औरंगाबाद. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली-१२१९/प्र.क्र.९१/का.१४२७ 


Cc 


जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी यांचे कार्यालय, औरंगाबाद/ बीड. 
संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 


4) 
) 
) सहसंचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रादेशिक कार्यालय, औरंगाबाद 
) 
) 


G & 


(३ 


उप आयुक्‍त (नियोजन), विभागीय आयुक्तांचे कार्यालय, औरंगाबाद 

जिल्हा नियोजन अधिकारी, जिल्हा नियोजन समिती, जिल्हाधिकारी कार्यालय, बीड 

qo) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, औरंगाबाद/बीड. 

११) उपसंचालक (प्रशासन), अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई. 

१२) श्री.र.तु.कांबळे, प्रशासकीय-नि-संशोधन अधिकारी, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, 
औरंगाबाद 

१३) अपर मुख्य सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) निवड नस्ती. 


me) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


